Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक १ ] सोमवार , जानेवारी १८ , २०१६/ पौष २८ , शके १९३७ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५-०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


संदर्भ : - ( १ ) शासन निर्णय , सा .प्र . वि . क्र . विकाअ - २००७/ ४४० / प्र .क्र . १७४ / २००७/ ५ , दिनांक २५ - ७ - २००७ . 


( २ ) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक विकाअ- २००७/ प्र. क्र . ३८९/ ५, दिनांक १- ८ - २००८ . 


क्रमांक , एमएजी -कार्या- ८ - टे- ३ - सांले - १४ - २०१६. 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , दिपक म्हैसेकर , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण १९ व्यक्तींचीविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्षकिंवाविद्यमान नगर परिषद कमेटी बरखास्त होणे , यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही 
मुदत संपताच किंवा ती त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे 
किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 


(२) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेखिलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( एक ) साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित मोहोर 
उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे : – पालकाचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 


( तीन ) ओळखपरेड : - संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी केलेल्या 
कार्यपद्धतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 


ना - एक - १( १७६४) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १८ , २०१६ : पौष २८ , शके १९३७ 


(३ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या 
नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


( ४) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 


( ५) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


(६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा - या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


हरीभाऊ माणीकराव मोरे 


मधुकर नारायण कोवळे 


विजयालक्ष्मी अरविंद डोहे 


आनंदी रामसेवक मोरे 


शांताबाई निवृत्ती मोतेवाड 


कल्पना अरुण निमजे 


रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा. गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा. गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा. गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 


निलेश शंकरराव ताजणे 


अब्दुल हाफीज अब्दुल गनी 
चंद्रभागा विठ्ठल कोरवते 


शरद सुरेशराव जोगी 


रा . गडचांदूर . 


सुरेखा विठ्ठल गोरे 
सचिन पांडुरंग भोयर 
विद्या शुध्दोधन कांबळे 
रेखाबाई बंडुभाऊ धोटे 


रा . गडचांदूर . 


रा . गडचांदूर . 


रा . गडचांदूर . 


सागर सुरेशराव ठाकुरवार 
बेतावार अरुणा सतीश 


रा . गडचांदूर . 


पापया बलराज पोन्नमवार 


रामचंद्र विश्वनाथ उरकुडे 
सतिश गणपत उपलेंचवार 


रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ४ जानेवारी २०१६ . 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


